RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७ , 


अंक - ४१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, 

पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, 
कलम १ ९ नुसार . 


तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार " 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे; 


“ 


जिल्हा जळगाव 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग , जळगाव, तालुका -जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


, 


, 


क्रमांक भूसंपादन /मौजे भोलाणे/ एसआर -१९ १/ २०१७. - ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/ मौजे भोलाणे/ एसआर-१९ १ / 
२०१७, दिनांक २७ जुलै २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, 
अनुसूची " दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 


अनुसूची - एक 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे भोलाणे 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . आर 


११५ पैकी 


० १६ 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम 
१५ च्या पोट - कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या 


११६ पैकी 


० १४ 


११७ पैकी 


० ४३ 


वि ( एच ) ३६४ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५, शके १९ ४० 


अनुसूची - एक 


टीप .- 


जमिनींचे वर्णन 


( १ ) 


, 


जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव , मौजे भोलाणे 


प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव व कार्यकारी 
अभियंता , वाघूर धरण विभाग , जळगाव यांचे कार्यालयांमध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


( २ ) 


१ 


२ 


हे . आर 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 
अडथळा करू नये. 


११८ पैकी 


० २८ 


१८४ पैकी 


० ०२ 


( ३ ) 


संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी. 


१८५ पैकी 


० ० ९ 


१८६ पैकी 


० ०२ 


( ४ ) 


दुय्यम निबंधक, जामनेर यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


४२० पैकी 


० ३१ 


४२३/१ पैकी 


० ५३ 


किशोर राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव 
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव. 


४५५/१ पैकी 


० २५ 


.. 


४५५/ २- अ पैकी 


जळगाव, 


२ ९ 


सप्टेंबर 

२०१८ . 


० १८ 


४८३ पैकी 


० १६ 


४८३ पैकी 


० १० 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, 
कलम १ ९ नुसार . 


४८३ पैकी 


० ० ९ 


४८३ पैकी 


० ०४ 


जिल्हा जळगाव 


४८४ पैकी 


० २४ 


४८५ 

पैकी 


० २ ९ 


४४ ९ पैकी 


० ३८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


क्रमांक भूसंपादन/ मौजे तिघे/ एसआर-२१४ /२०१७. - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/ मौजेतिघे/ एसआर -२१४/ २०१७, 
दिनांक २६ जून २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 

एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 
“ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 


: 


३ 


प्रकल्पाचे नाव : वाघूर प्रकल्प धरण विभाग , जळगाव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे भोलाणे , तालुका -जिल्हा जळगाव 
येथील वाघूर 

प्रकल्पाचे भादली वितरिका कालव्यावरील सा . क्र . ५५२० 
मीटरमधून निघणाऱ्या डाव्या चारी क्रमांक ३ चा भूसंपादन प्रस्ताव . 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


. 


निरंक 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची - एक - चालू 

जमिनींचे वर्णन 


“ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे; 


" 


भूमापन किंवा 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


गट क्रमांक 


लावणी 


पोट - खराब 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


लायक 


संपादन क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग , तालुका-जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
जमिनींचे वर्णन 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१६ ९ / १ पैकी 


० ६७ 


० २ ९ 


० ९ ६ 


१६ ९ / २ पैकी 


१ ८१ 


० २ ९ 


२ १० 


१७० पैकी 


० ६८ 


० ७० 


१ ३८ 


१७१ पैकी 


२ ९ ५ 


० ९ ७ 


३ ९ २ 


जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे तिघे 
भूमापन किंवा 

अंदाजित संपादन क्षेत्र 
गट क्रमांक 
लावणी 

एकूण 
लायक 

क्षेत्र क्षेत्र 
संपादन क्षेत्र 


पोट - खराब 


१८ ९ - ब 


१ ५६ 


० 


00 


१ ५६ 


१ ९ ० / १ पैकी 


.. 


0 


00 


० १२ 


O 


१२ 


१ 


२ 


१७२ पैकी 


.. 


३ 


२ ५५ 


० ३८ 


२ ९ ३ 


30 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१७५ पैकी 


.. 


० ११ 


० १३ 


० २४ 


९ ७ पैकी 


२ ३३ 


० ०२ 


२ ३५ 


१७६ पैकी 


.. 


० २४ 


० २४ 


० ४८ 


९ ८ पैकी 


.. 


० ०० 


० ०५ 


० ०५ 


१८१ पैकी 


१ ३२ 


५ १८ 


६ ५० 


९ ६ पैकी 


० ०५ 


० ०० 


० ०५ 


अनुसूची - दोन 


९९ पैकी 


० ३५ 


.. 


० ५८ 


० ९ ३ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


१४१ पैकी 


१ २८ 


० २४ 


१ ५२ 


१४२ पैकी 


० ४८ 


० १२ 


० ६० 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे तिघे , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव 
येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादन . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे तिघे , तालुका जळगाव , जिल्हा 
जळगाव येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी 
संपादन . 


१४३ पैकी 


१ ९९ 


० ०० 


१ ९९ 


: 


१४४ पैकी 


० २५ 


० 


00 


० २५ 


१५८ पैकी 


० १३ 


० ०३ 


० १६ 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनाचा लाभ 


१५ ९ पैकी 


१ ०८ 


० ५१ 


१ ५ ९ 


अनुसूची - तीन 


१६१ पैकी 


१ १० 


० ३० 


१ ४० 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


१६२ 

पैकी 


० १२ 


० ०० 


० १२ 


निरंक 


१६३/२ पैकी 


० 


00 


२ ०० 


२ ०० 


१६० पैकी 


१ 


00 


० ५८ 


१ ५८ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


१६४ 


१ ३० 


० १२ 


१ ४२ 


निरंक 


१६५ 


३ १ ९ 


० ०१ 


३ २० 


टीप .- 


१६६ 


१ ९ ५ 


० ३४ 


२ २ ९ 


१६७ 


१ ६३ 


० १० 


१ ७३ 


१६८ पैकी 


१ ८ ९ 


० २० 


२ ० ९ 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 

उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव व कार्यकारी 
अभियंता , जळगाव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्रमांक २ , जळगाव 
यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण करता येईल. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९४० 


( २ ) 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 
अडथळा करू नये . 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग, तालुका-जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर , मौजे गोद्री 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 

किशोर राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव 

तथा समुचित प्रशासन, जळगाव. 
जळगाव , २ ९ सप्टेंबर २०१८ . 


१ 


२ 


हे . आर 


० ०५ 


० ० ९ 


.. 


६३ पैकी 
६४ पैकी 
६६ पैकी 
६७ पैकी 


० 


२४ 


० ०६ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे गोद्री, तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव 
येथील लघू पाटबंधारे योजना, कांग - जामनेर येथील पोहोच रस्त्यासाठी 
भूसंपादन करणे . 


- 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे गोद्री , तालुका जामनेर , जिल्हा 
जळगाव येथील लघू पाटबंधारे योजना, कांग - जामनेर येथील पोहोच 
रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे. 


समाजाला मिळणारे लाभ : दळणवळण व वाहतूक 


अनुसूची - तीन 


“ 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, 

कलम १ ९ नुसार . 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन/मौजे गोद्री/ एसआर-२२६/ २०१७. -ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/ मौजे गोद्री/ एसआर-२२६/ २०१७, 
दिनांक २६ जून २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 

एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 
दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, 
१५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट -कलम (१) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


कलम 


निरंक 


टीप .- 


( १) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 

उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव व कार्यकारी 
अभियंता , लघू पाटबंधारे विभाग , जळगाव यांचे कार्यालयांमध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


( २ ) 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 
अडथळा करू नये. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९ ४० 


५ 


( ३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 


जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
जळगाव भाग , जळगाव, तालुका-जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


( ४) दुय्यम निबंधक , जामनेर यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 

किशोर राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव 

तथा समुचित प्रशासन , जळगाव. 
जळगाव , २९ सप्टेंबर २०१८ . 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव , मौजे कडेगाव 


भूमापन किंवा 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


गट क्रमांक 


लागण 


पोट - खराब 


एकूण 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
कलम १ ९ नुसार . 


२ 


४ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


.. 


३ ५८ 


२ १४ 


५ ७२ 


अधिसूचना 


.. 


१ १२ 


० 


00 


१ १२ 


जिल्हा जळगाव 


.. 


० ९९ 


O 


00 


० ९९ 


० 


८० 


.. 


० ० ९ 


० ८ ९ 


० ९ ३ 


० २० 


१ १३ 


.. 


.. 


२ १० 


० ०२ 


२ १२ 


१ ५५ 


० 


00 


१ ५५ 


० ९९ 


० 


00 


० ९९ 


.. 


क्रमांक भूसंपादन /मौजे कडगाव/ एसआर-२१५/ २०१७. - ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/ मौजे कडगाव / एसआर-२१५/ 
२०१७, दिनांक २६ जून २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , 
अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


० ८३ 


० 


00 


० ८३ 


० ५६ 


० १६ 


० ७२ 


१ ३ ९ 


० ०४ 


१ ४३ 


३ ८२ 


१ ६७ 


५ ४ ९ 


१३६५ पूर्ण 
१३५५ पूर्ण 
१३५६ पूर्ण 
१३५७ पूर्ण 
१३५८ पूर्ण 
१३५९ पूर्ण 
१३६० पूर्ण 
१३६१ पूर्ण 
१३६२ पूर्ण 
१३६३ पूर्ण 
१३६४ पूर्ण 
१३४६ पूर्ण 
१३४७ पूर्ण 
१३४ ९ पूर्ण 
१३५३ पूर्ण 
१३५४ पूर्ण 
१३५२ पूर्ण 
१३५१ पूर्ण 
१३५० पूर्ण 
१३४५ पूर्ण 
१३४४ पूर्ण 
१३६७ पूर्ण 
१३६८ पूर्ण 
१३६६ पूर्ण 
१३४८ पूर्ण 


१ ४४ 


१ २७ 


२ ७१ 


० ८३ 


० 


८१ 


१ ६४ 


० ५० 


० १४ 


० ६४ 


० ५६ 


० १२ 


० ६८ 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१ ) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


० १६ 


० ०४ 


० २० 


० ३६ 


० २२ 


० ५८ 


० ६४ 


० ४ ९ 


१ १३ 


० ७७ 


२ ०४ 


२ ८१ 


.. 


२ ३३ 


३ ५० 


५ ८३ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


.. 


० ९ ८ 


० ६१ 


१ ५ ९ 


.. 


१ ६३ 


१ २२ 


२ ८५ 


२ ५१ 


२ ११ 


४ ६२ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 


१ ९ ५ 


२ ९ ५ 


४ ९ ० 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५, शके १९ ४० 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक - चालू 

जमिनींचे वर्णन 


जमिनींचे वर्णन 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


भूमापन किंवा 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


लागण 


गट क्रमांक 


पोट - खराब 


लागण 


पोट - खराब 


एकूण 
क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१३३५ पैकी 


१ 


00 


२ ५२ 


३ ५२ 


० 


०८ 


० 


00 


० ०८ 


० 


०० 


५ ६४ 


५ ६४ 


O 


०५ 


० 


00 


० ०५ 


१३७७ पूर्ण 
१३७८ पूर्ण 
१३७९ पूर्ण 
१० पूर्ण 


० 


00 


६ ११ 


६ ११ 


.. 


० ०५ 


० 


00 


१३३६ पूर्ण 
१३३७ पूर्ण 
१३३८ पूर्ण 
१३३९ पूर्ण 
१३४० पूर्ण 


० ०५ 


२ ०२ 


२ ०६ 


४ 


०८ 


.. 


० ६२ 


० ५० 


१ १२ 


२ २१ 


१ १६ 


३ ३७ 


११ पैकी 


० ११ 


० २० 


० ३१ 


० 


०० 


९ २६ 


९ २६ 


० ३१ 


० १० 


० ४१ 


२५ पूर्ण 
१३ पूर्ण 


१३४१ पैकी 


० ५७ 


० ०० 


० ५७ 


० ६१ 


० १६ 


० ७७ 


१३४३ पैकी 


.. 


१ 


०० 


३ ३५ 


४ ३५ 


१२ पैकी 


० ६२ 


० ५६ 


१ १८ 


२ ३४ 


१ ७७ 


४ ११ 


O 


८१ 


१ ५० 


२ ३१ 


.. 


१३६ ९ पूर्ण 
१३७० पूर्ण 
१३७१ पूर्ण 


० 


०० 


४ ६८ 


४ ६८ 


० ६१ 


.. 


० ४३ 


१ ०४ 


२ ४३ 


० 


८४ 


३ २७ 


.. 


० १३ 


० ११ 


० २४ 


१३३२ पैकी 


२ ०० 


१ ६५ 


३ ६५ 


१४ पूर्ण 
१५ पूर्ण 
१८ पूर्ण 
१९ पूर्ण 
२० पूर्ण 
२१ पूर्ण 
१६ पूर्ण 


० १४ 


.. 


० १० 


० २४ 


.. 


१३३१ पैकी 


० ३० 


० ५५ 


० ८५ 


.. 


० २ ९ 


० १३ 


० ४२ 


० ७८ 


० ७३ 


१ ५१ 


.. 


० ५४ 


० ११ 


० ६५ 


१३७२ पूर्ण 
१३७३ पूर्ण 


१ ११ 


० १३ 


१ २४ 


.. 


० 


०० 


७ ८२ 


७ ८२ 


१३७४ पैकी 


० 


८० 


१ ० ९ 


१ ८ ९ 


१७ पैकी 


.. 


O 


०० 


६ 


९ १ 


६ ९ १ 


१३७५ पैकी 


० 


४० 


१ २६ 


१ ६६ 


० ११ 


० २ ९ 


० 


४० 


७४३ पैकी 


० 


०० 


२ ०० 


२ ०० 


० ०६ 


० 


११ 


० 


१७ 


७७ पूर्ण 
७६ पूर्ण 
७५ पूर्ण 
७४ पूर्ण 


0 


00 


८ ३५ 


८ ३५ 


.. 


० ०८ 


० १० 


.. 


० १८ 


१३७६ पूर्ण 
१३८० पूर्ण 


० 


00 


१ १ ९ 


१ १ ९ 


० ० ९ 


० 


00 


० ० ९ 


१ पैकी 


२ ९ ६ 


५ ९ २ 


८ ८८ 


७३ पैकी 


० 


०८ 


० २२ 


० ३० 


२ पूर्ण 


० 


00 


० १७ 


० १७ 


० ० ९ 


० ०२ 


० ११ 


३ पैकी 


१ ८० 


० ७६ 


२ ५६ 


० २१ 


. 


00 


० २१ 


० 


०० 


० १८ 


१८ 


O 


03 


O 


०० 


० ०३ 


.. 


० ३० 


०० 


० ३० 


७२ पूर्ण 
७१ पूर्ण 
७० पूर्ण 
६ ९ पूर्ण 
६८ पूर्ण 
६७ पूर्ण 
६६ पूर्ण 


.. 


O 


२४ 


० १० 


५ पूर्ण 
७ पूर्ण 
८ पूर्ण 
९ पूर्ण 


० ३४ 


० २८ 


० १६ 


0 


४४ 


० ३६ 


० ०२ 


० ३८ 


० ४३ 


१ ४३ 


१ ८६ 


० २६ 


० १ ९ 


० ४५ 


६ पूर्ण 


० ०३ 


० ० ९ 


० १२ 


० ३२ 


० ४६ 


० ७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५, शके १९ ४० 


७ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक - चालू 

जमिनींचे वर्णन 


जमिनींचे वर्णन 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


भूमापन किंवा 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


लागण 


गट क्रमांक 


पोट - खराब 


लागण 


पोट - खराब 


एकूण 
क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


tic 


आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


६५ पूर्ण 


० ० ९ 


० ४१ 


० ५० 


४५ पूर्ण 


० ४० 


१ ३६ 


१ ७६ 


६३ पैकी 


१ ०४ 


० 


०० 


१ ०४ 


४६ पैकी 


.. 


० ८८ 


१ १८ 


२ ०६ 


६२ 

पैकी 


० 


०० 


३ ९९ 


३ ९९ 


४७ पैकी 


० ५० 


० ५४ 


१ ०४ 


६१ पैकी 


००० 


५ ७५ 


५ ७५ 


४८ पैकी 


.. 


० १५ 


० १ ९ 


० ३४ 


१ ९ ६ 


० २५ 


२ २१ 


१५५ पूर्ण 


.. 


१ ० ९ 


० २६ 


१ ३५ 


० ५५ 


० २२ 


० ७७ 


१५४ पैकी 


० ०६ 


१ ०२ 


१ ०८ 


२३ पूर्ण 
२४ पूर्ण 
२६ पूर्ण 
२८ पूर्ण 
३० पूर्ण 


० ५४ 


० 


१८ 


० ७२ 


१५१ पैकी 


० 


00 


० १४ 


० १४ 


१ ३० 


० ३७ 


१ ६७ 


१४०३ पैकी 


.. 


० ५ ९ 


. 


०० 


० ५ ९ 


० 


०० 


९ ३२ 


९ ३२ 


३ ७७ 


० ० ९ 


३ ८६ 


.. 


३७ पैकी 


० 


00 


३ १७ 


३ 


१७ 


१५६ पूर्ण 
१५७ पूर्ण 
१५८ पूर्ण 


१ ६० 


० 


00 


१ ६० 


२ ९ पूर्ण 


.. 


० 


00 


० ९ ५ 


० ९ ५ 


.. 


१ ५० 


० ०३ 


१ ५३ 


११० पैकी 


० २२ 


० ०० 


० २२ 


१६६ पैकी 


० ७४ 


० 


०० 


० ७४ 


११५ 

पैकी 


१ 


०३ 


0 


८० 


१ ८३ 


१६५ पैकी 


१ १४ 


00 


१ १४ 


.. 


० २२ 


० ०७ 


० २ ९ 


१५ ९ पैकी 


२ ४१ 


० १ ९ 


२ ६० 


११६ पूर्ण 
११७ पूर्ण 
११८ पूर्ण 


० १ ९ 


० १५ 


० ३४ 


१६० पूर्ण 


३ ४१ 


० ३३ 


३ ७४ 


० ३४ 


० २७ 


० ६१ 


१६१ पैकी 


.. 


३ ०८ 


० २५ 


३ ३३ 


१२२ पैकी 


० २० 


० १० 


० ३० 


१६२ पैकी 


.. 


० 


८१ 


० ४१ 


१ २२ 


१२३ पैकी 


० ३१ 


० १० 


० ४१ 


१६३ पैकी 


० ७७ 


० २५ 


१ ०२ 


.. 


१२४ पैकी 


० १३ 


० 


०० 


० १३ 


१७५ पैकी 


.. 


० २६ 


० २४ 


० ५० 


५८३ पैकी 


० ०६ 


० ०० 


० ०६ 


१७६ पैकी 


० २४ 


० २४ 


० ४८ 


.. 


४३ 

पैकी 


० २४ 


१ १८ 


१ ४२ 


१७७ पैकी 


.. 


० ३६ 


० ४१ 


० ७७ 


० 


०० 


० ५ ९ 


० ५ ९ 


१७८ पैकी 


० ५० 


० ४४ 


० ९ ४ 


० 


१६ 


० ४५ 


० ६१ 


२७३ पैकी 


.. 


०० 


१ ४० 


२ ४० 


४२ पूर्ण 
३ ९ पूर्ण 
३८ पूर्ण 
४० पूर्ण 
४१ पूर्ण 


० १० 


० १२ 


० २२ 


२७४ पैकी 


० ६० 


१ ४८ 


२ ०८ 


० 


०७ 


० ० ९ 


० १६ 


२७८ पैकी 


.. 


२ ०० 


१ २ ९ 


३ २ ९ 


० २३ 


० २६ 


० ४ ९ 


२७९ पैकी 


.. 


० ११ 


00 


० 


११ 


४४ पैकी 


० ५० 


१ ३४ 


१ ८४ 


२८० पैकी 


० १३ 


० 


00 


० १३ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५, शके १९ ४० 


अनुसूची - एक - चालू 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 


जमिनींचे वर्णन 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


लागण 


पोट - खराब 


एकूण 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


किशोर राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव 
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव. 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


tic 


आर 


जळगाव , ४ ऑक्टोबर २०१८ . 


२८१ पैकी 


० १८ 


० ०० 


० १८ 


१३१२ पैकी 


२ ०० 


० 


०० 


२ ०० 


.. 


० ६७ 


१ ८२ 


२ ४ ९ 


१३१४ पूर्ण 
२२ पूर्ण 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, 
कलम १९ नुसार . 


० ७२ 


० ४६ 


१ १८ 


३१ पैकी 


० 


०० 


३ ०० 


३ ०० 


प्राथमिक अधिसूचना 


अनुसूची - दोन 


जिल्हा जळगाव 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचेनाव : मौजे कडगाव, तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव 
येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादन . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे कडगाव , तालुका जळगाव , जिल्हा 
जळगाव येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी 
संपादन . 


: 


क्रमांक भूसंपादन/मौजेपिळोदे /एसआर-२४ / २००७. - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपा/ एसआर -२४ / २००७, दिनांक ९ मार्च 
२०१७ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनाचा लाभ 


९ 


, 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप .- 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 

उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव व कार्यकारी 
अभियंता , जळगाव मध्यम प्रकल्प , विभाग क्रमांक २, जळगाव 
यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण करता येईल . 


“ 


( २) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 
अडथळा करू नये. 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९ ४० 


or 


अनुसूची - एक - चालू 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
फैजूपर भाग , फैजपूर , तालुका यावल, जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे ; 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


. 


१ 


२ 


अनुसूची - एक 


हे . आर 


४८३ 


० ०८ 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


४८४ 


० २६ 


जिल्हा जळगाव, तालुका यावल , मौजे पिळोदे 


४८५ 


० २३ 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


४८६ 


० 


१० 


.. 


१ 


२ 


४८७ 


० ३५ 


हे . आर 


४८८ 


० ० ९ 


४६२ पैकी 


० ३२ 


.. 


४८ ९ 


० ० ९ 


४६३ पैकी 


० ४२ 


४ ९ ० 


० २८ 


पो . ख . 


० 


०८ 


५०७ पैकी 


० 


१४ 


४६४ पैकी 


०३३ 


पो . ख . .. 


० ११ 


पो . ख . .. 


० ०२ 


५११ पैकी 


० ० ९ 


४६५ पैकी 


० ० ९ 


पो . ख . 


० 


१० 


४६७ पैकी 


० १४ 


६५१ पैकी 


१ १ ९ 


.. 


पो . ख . 


० ०५ 


पो . ख . 


० 


०४ 


४७० पैकी 


० ४१ 


६५३ पैकी 


० 


१५ 


.. 


४७१ पैकी 


० १२ 


६५४ पैकी 


० २६ 


पो . 


ख . 


० ० ९ 


६५५ पैकी 


० ४२ 


४७२ 


० १३ 


पो . ख . 


० ०६ 


४७३ 


११ 


४ ९ १ 


० १० 


४७४ 


० १४ 


४ ९ २ पैकी 


० ४० 


४७५ 


० १४ 


४ ९ ३ पैकी 


० ३६ 


४७६ 


० ०५ 


पो . ख . 


० ३५ 


पो . ख . 


० ०३ 


४ ९ ४ पैकी 


० २८ 


४७७ 


० ०७ 


पो . ख . 


० २३ 


४७८ 


० ०८ 


० २८ 


४ ९ ५ पैकी 


.. 


पो . 


ख . 


० १८ 


४७ ९ 


० २७ 


५८१/१ पैकी 


० ७८ 


४८० 


० ११ 


५८१/२ पैकी 


पो . ख . 


० १२ 


४८१ 


० ०६ 


५८२ 


o 04 


४८२ 


० ०७ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९ ४० 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक - चालू 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . 


आर 


५८३ पैकी 


० १४ 


५०५ पैकी 


० 


०७ 


पो . ख . 


० ०१ 


५८४ 


० २५ 


५ ९ ३ 


० ०५ 


५०६ पैकी 


० ० ९ 


५ ९ ४ 


० ० ९ 


६१८ पैकी 


० २० 


पो . ख . .. 


० ०१ 


५ ९ ५ 


० ० ९ 


.. 


५ ९ ६ पैकी 


६१ ९ पैकी 


० ६६ 


० ११ 


पो . ख . 


० ०४ 


५ ९ ८ पैकी 


० ७४ 


पो . 


ख . 


० ०२ 


६२० 


१ ०१ 


पो . 


ख . 


O 


१७ 


५ ९९ पैकी 


० ३४ 


पो . ख . 


० ०१ 


६२१ पैकी 


२ २२ 


पो . ख . 


०४ 


६०१ 


० ० ९ 


६०२ 


० ०८ 


६३८ 


१ ०३ 


पो . ख . 


पो . ख . 


० ०१ 


० ०६ 


४ ९ ६ 


० २८ 


६३ ९ पैकी 


१ ४० 


पो . ख . 


० ०३ 


पो . 


ख . 


० ०८ 


४ ९ ७ पैकी 


० ० ९ 


६४० पैकी 


१ ०६ 


पो . ख . 


० ०१ 


पो . ख . 


४४ 


४ ९ ८ 


० ३४ 


६४२ पैकी 


१ ०४ 


पो . ख . 


० ०४ 


पो . ख . 


० ५१ 


.. 


४ ९९ पैकी 


० ३१ 


६४३ पैकी 


० 


१७ 


पो . ख . 


० ०३ 


पो . ख . 


० ०८ 


५०० पैकी 


० ०८ 


पो . ख . 


६४४ पैकी 


१ ०२ 


० ०१ 


पो . ख . .. 


० ९ ६ 


५०१ पैकी 


० १० 


पो . 


१६ पैकी 


० २३ 


ख . 


० ०१ 


पो . ख . 


० १० 


५०२ पैकी 


० ११ 


पो . ख . 


० ०१ 


६५० पैकी 


२ ३७ 


पो . 


ख . 


१ ७१ 


५०३ पैकी 


० १२ 


पो . ख . 


० ०१ 


६५६ पैकी 


० २५ 


पो . ख . .. 


O 


०४ 


५०४ पैकी 


० ३५ 


पो . ख . 


० ३१ 


६५७ पैकी 


० ०३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५, शके १९ ४० 


११ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - दोन 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


प्रकल्पाचे नाव : शेळगाव बॅरेज 


२ 


प्रकल्प कार्याचेवर्णन : शेळगाव बॅरेज बुडीत होणारे क्षेत्र संपादन 


हे . आर 


६५८ पैकी 


० ०४ 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 


५६ ९ पैकी 


१ २५ 


अनुसूची - तीन 


पो . ख . 


० २० 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


६०३ 


० १४ 


निरंक 


६०४ 


० २८ 


६०५ 


० २०.५ 


अनुसूची - चार 


६०६ 


० २४ 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


पो . ख . 


० ०२ 


निरंक 


६०८ 


० ३० 


टीप.- 


६० ९ 


० ०४ 


६१० 


० 


१८ 


( १) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 

उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर भाग, फैजपूर यांचे कार्यालयांमध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


. 


६११ 


० १७ 


पो . ख . 


० ०१ 


६१२ 


० ५६ 


६१३ 


० २२ 


( २) संपादित जमिनीतील हितसंबंधित व्यक्तींना उक्त अधिसूचना 

प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत जमिनी 
संपादनबाबत लेखी हरकती नोंदविता येतील . 


.. 


६१४ पैकी 


० ०५ 


६१६ 


० १ ९ 


६१७ 


० १६ 


( ३) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचना उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 


६२२ पैकी 


० ४३ 


पो . 


ख . 


० ०३ 


बोजा व अडथळा करू नये. 


६२३ पैकी 


१ ०४ 


पो . ख . 


० ०४ 


.. 


( ४) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 


६३४ पैकी 


० ४३ 


पो . ख . 


०१ 


( ५) दुय्यम निबंधक , सावदा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


६३५ पैकी 


० १४ 


पो . ख . 


० 


०४ 


किशोर राजे निंबाळकर, 


६३६ 


० ८३ 


जिल्हाधिकारी , 

जळगाव . 


६३७ पैकी 


० ७६ 


जळगाव , २१ 

सप्टेंबर २०१८ . 


, 


पो . 


ख . 


० ०१ 


६०० 


० १६ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९४० 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक मह/ कार्या/ जमीन १-ब/ १७९ ०/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३ / म -६ , दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ४ ( १) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आलेल्या आहेत त्यांचा वापर करून उक्त कलम ४ चे पोट- कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर हरकत व सूचना 
प्राप्त झालेल्या हरकती विचारात घेऊन मी , भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी , अहमदनगर याद्वारे दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ पासून 
अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील चिखलठाण या महसुली गावातील बुळेपठार या भागास सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या 
हद्दी असलेल्या व अहमदनगर जिल्ह्याच्या राहुरी तालुक्यातील बुळेपठार या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका राहुरी 

चतु : सीमा 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


चिखलठाण 
( मूळ गाव ) 


गट नंबर १ ते १ ९ ६, 
गट नंबर २३० ते २५० 
( एकूण २१७ भूमापन क्रमांक ) 


( १) पूर्व- मौजे बुळेपठार प्रस्तावित 
( २) पश्चिम- मौजे पळशी/ मौजे शिंदोडी गावाची शीव 

(तालुका पारनेर ). 
( ३ ) दक्षिण- मौजे तासची शीव / मौजे पळशी गावाची शीव 
( ४) उत्तर- मौजे खांबे गावाची शीव ( तालुका संगमनेर ) 
( १) पूर्व- म्हैसगाव गाव , तालुका राहुरी 
( २) पश्चिम- चिखलठाण गाव, तालुका राहुरी 
( ३) दक्षिण- मौजे चिखलठाण व तास शीव 
( ४) उत्तर- मौजे खांबे शीव (तालुका संगमनेर ) 


२ 


बुळेपठार 
( प्रस्तावित गाव ) 


गट नंबर १९ ७ ते २२ ९ 
( एकूण ३३ भूमापन क्रमांक ) 


भानुदास पालवे, 
अपर जिल्हाधिकारी, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २९ सप्टेंबर २०१८ . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : ( १ ) मा . पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा/ प्रतिबंधक मनाई आदेश/ २६२८/ २०१८ , दिनांक 

२९ ऑगस्ट २०१८ . 
( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) 


करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने धुळे शहरात व जिल्ह्यात कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

तसेच धुळे जिल्ह्याची जातीय पार्श्वभूमी पाहता हिंदू/मुस्लीम व 
दलित / सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . वरील परिस्थितीच्या अनुषंगाने कायदा 
व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे ००.०५ वाजेपासून दिनांक १६ 
सप्टेंबर २०१८ रोजीचे २३.५० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, 
कलम ३७ (१ ) , ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी 
होणेस विनंती पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी केलेली आहे. 


आदेश 


९ 


२०१८ 


क्रमांक ड / कक्ष-३/ एमएजी -२/ कावि-१२८२/ २०१८.- ज्याअर्थी, 
उपोद्घातात नमूद अ . क्र . ( १) अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी 
श्रीकृष्ण जयंती व दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ रोजी दहीहंडी सण 
उत्सव असून दिनांक सप्टेंबर रोजी हिंदु बांधवांचा पोळा 
हा सण साजरा करण्यात येणार असून दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ 
ते २० सप्टेंबर २०१८ रोजी पावेतो मुस्लीम बांधवांचा मोहरम व 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ रोजी 
पावेतो गणेश उत्सव , २०१८ हा सण मोठ्या प्रमाणात साजरा 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून अपर पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला 
अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९४० 


१३ 


सदरचा आदेश हा दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे ००.०५ 
वाजलेपासून ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे २३.५० वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अमलात राहील. 


धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून 
मी , राहुल रेखावार , जिल्हादंडाधिकारी , धुळे , मला उपोद्घातात 
नमूद अ . क्र . ( २) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम 
३७ (१) , ( ३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे 
जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई 
करीत आहे : 


सदरचा आदेश हा दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझे सही 
व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे. 


राहुल रेखावार , 


जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


धुळे , १ सप्टेंबर २०१८. 


. 


, 


( अ) सोटे , तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 

पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


वाचले : ( १ ) मा . पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा/ प्रतिबंधक मनाई आदेश/ ३०० ९ / २०१८ , दिनांक 

१५ सप्टेंबर २०१८ . 
( २) मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१), 

( ३ ) . 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे; 


आदेश 


( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ; 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


( ग) सभा घेण्यास , मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह ) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 


वरील कलम ३७ (१) , ( ३ ) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम 
वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. 
तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना 

लागू 

होणार 
नाहीत . 


क्रमांक ड/ कक्ष-३/ एमएजी -२ / कावि-१४०५/ २०१८.- ज्याअर्थी, 
उपोद्घातात नमूद अ. क्र . (१) अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ ते २० सप्टेंबर २०१८ रोजी पावेतो 
मुस्लीम बांधवांचा मोहरम व दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक 
२३ सप्टेंबर २०१८ रोजी पावेतो गणेश उत्सव, २०१८ हा सुरू 
झालेला असून सदरचा सण मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येणार 
आहे. त्या अनुषंगाने दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ रोजी धुळे शहरात 
व जिल्ह्यात गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुका मोठ्या प्रमाणात निघणार 
आहे . त्या सोबत गणेश उत्सव कालावधीत मोहरम सणानिमित्ताने 
देखील सवारी, ताबूत, डोले पंजे यांच्या देखील मिरवणुका काढण्यात 
येणार आहे. त्या अनुषंगाने धुळे शहरात व जिल्ह्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

तसेच धुळे जिल्ह्याची जातीय पार्श्वभूमी पाहता हिंदू/ मुस्लीम व 
दलित / सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच धुळे जिल्ह्यात एकूण ८३ 
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीद्वारे भरण्यात येणाऱ्या सरपंच रिक्त 
पदासाठी व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ 
रोजी मतदान व दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी मतमोजणी होणार 
आहे. मतदान व मतमोजणी कार्यक्रमप्रसंगी धुळे जिल्ह्यातील संबंधित 
ग्रामपंचायत निवडणुका असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राखणेकरिता त्या अनुषंगाने धुळे शहरात व जिल्ह्यात वरील सण 
उत्सव कालावधीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच धुळे जिल्ह्याची जातीय पार्श्वभूमी 
पाहता हिंदू मुस्लीम व दलित/ सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ कारणांवरून 
वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . वरील परिस्थितीच्या 
अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात दिनांक १७ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे ००.०५ 


, 


तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (३ ) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा 
मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका, 
मोर्चे इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य 
तो निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, 
तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबंध 

लागू 

नाहीत . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९ ४० 


वाजेपासून दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे २३.५० वाजेपावेतो 
मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ ( १), ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश 
जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी 
केलेली आहे . 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य 
तो निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, 
तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबंध लागू नाहीत . 

सदरचा आदेश हा दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे ००.०५ 
वाजलेपासून ते दिनांक १ ऑक्टोबर 

२०१८ रोजीचे 

२३.५० 

वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अमलात राहील. 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला 
अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण 
धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून 
मी , राहुल रेखावार , जिल्हादंडाधिकारी , धुळे, मला उपोद्घातात 
नमूद अ . क्र . २ अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
३७ ( १), ( ३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे 
जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई 
करीत आहे : 


सदरचा आदेश हा दिनांक १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझे सही 
व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे. 


, 


चे 


कलम 


राहुल रेखावार , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


धुळे, १७ सप्टेंबर २०१८. 


, 


, 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये 


आदेश 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 

पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 
नेणे 


. 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९ - ब-१/ ३४२४ / २०१८.- पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ६८५३/ 
२०१८ , दिनांक 

२५ सप्टेंबर 

२०१८ चे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात 
सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे 
कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत तसेच सकल मराठा, धनगर व 
मुस्लीम समाजाचेवतीने आरक्षणासाठी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलने 
चालू आहेत. तसेच दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ ते १८ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजीपावेतो हिंदु धर्मियांचा नवरात्रोत्सव जिल्ह्यात सर्वत्र साजरा 
करण्यात येणार आहे, याबाबत कळविले आहे. 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणूक काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 


वरील कलम ३७ (१), (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम 
वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. 
तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार 


. 


या पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील 
पत्र , दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ अन्वये विनंती केली आहे व तशी 
माझी खात्री झालेवरून मी , राहुली द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३ ) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत 
व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे. 

( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे, तलवारी , भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल, अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 


नाहीत . 


, 


तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा 
मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, 
मोर्चे इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९ ४० 


१५ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा 


आदेश 


करणे ; 


( क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


करणे ; 


( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२ / गोविंदराज अपार्टमेंट गृहनिर्माण / संस्था नोंदणी/ 
जाहिरनामा / १५२१/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , गोविंदराज अपार्टमेंट गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 
श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ( १ ) अन्वये या 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
मालकी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात येत आहे. 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 


, 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ एचएसजी/ टीओ/ 
४७७६/ सन २०१८ , दिनांक ११ जून २०१८ असा आहे. 


( फ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस , पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . 


श्रीगोंदा , ११ जून २०१८ . 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 


आदेश 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे. 


, 


(ब ) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका , लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम . 


क्रमांक सनिजा/ एएनआर / जेकेडी/ जीएनएल/ ओ / ४८१०/ ३५२/ सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , जामखेड , तालुका 
जामखेड , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , जामखेड 
तालुका सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , जामखेड , तालुका 
जामखेड , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये 
या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर 
प्रकारच्या सर्वसाधारण संस्था असे आहे. 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
घेतली आहे , अशा व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा 

महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 
१८ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी 
राहील . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / जेकेडी/ जीएनएल / ओ / 
४८१०/ सन २०१८ , दिनांक ६ जून २०१८ असा आहे. 


जामखेड , ६ जून २०१८ . 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


आदेश 


राहुल द्विवेदी, 


जिल्हादंडाधिकारी, 


अहमदनगर . 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२ / कुलस्वामिनी महिला ग्राबिशे/ संस्था नोंदणी/ 
जाहीरनामा / १ ९ ६६/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , कुलस्वामिनी महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, म्हसे , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र 


अहमदनगर , १ ऑक्टोबर 

२०१८ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९ ४० 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीएन/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ 
८८८ / सन २०१८ , दिनांक २७ जून २०१८ असा आहे. 


सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १० (१) 
अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज 
देणाऱ्या साधन संस्था असे करण्यात येत आहे. 


जळगाव , २७ जून २०१८ . 


, 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए/ आरएसआर / 
सीआर/ ४७७७/ सन २०१८ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ असा आहे . 


आदेश 


रावसाहेब खेडकर , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, 

जिल्हा अहमदनगर . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / दूध उत्पा.सं.नोंद./ अधिसूचना/ 
१०० ९/ सन २०१८. - मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित शिवनेरी 
दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , चिंचखेडे बु., गावठाण 
क्रमांक १ , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) 
कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


श्रीगोंदा , ६ ऑगस्ट २०१८ . 


, 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ८८ ९/ सन २०१८, दिनांक ३० जून २०१८ असा आहे. 


जळगाव , ३० जून २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार दूध उत्पा.सं.नोंद ./ अधिसूचना/ 
९ ०८५/ सन २०१८. - मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित श्रीकृष्ण 
दूध उत्पादक सहकारी सोसायटी लिमिटेड, बात्सर , तालुका भडगाव , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १ ९ ६० चे 
( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था 
आहे. 


आदेश 


, 


- 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीएन/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ 
८८७/ सन २०१८ , दिनांक २७ जून २०१८ असा आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/सहकार/ अधिसूचना /१०० ९/ सन २०१८. 
-मी, अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित एकता एकलव्य महिला 
बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , फत्तेपूर , 
तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे. 


जळगाव , २७ जून २०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/( डी)/ 
८ ९ ० / सन २०१८, दिनांक ३० जून २०१८ असा आहे. 


जळगाव , ३० जून २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव/ सहकार दूध उत्पा.सं.नोंद./ अधिसूचना / 
९ ०८८ / सन २०१८. - मी , अशोक डी . बागल, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित गजानन 
महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वडजी , तालुका 
भडगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे . 


आदेश 


चे 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / अधिसूचना/ १०१३ / सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित अहिल्यादेवी होळकर 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९ ४० 


१७ 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए /पीआरएल/ एजीआर/ ( ओ)/ 
( डी) / ८७८ / सन २०१८, दिनांक २६ जून २०१८ असा आहे. 


महिला बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
शहापूर , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


जळगाव , २६ जून २०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ) / 
( डी )/ ८ ९ १/ सन २०१८ , दिनांक ३० जून २०१८ असा आहे. 


. 


, 


जळगाव , ३० जून २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ अधिसूचना/ ९०६१/ सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित कै. रूखमाबाई दलपत 
धनगर महिला बंदिस्त शेळी- मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था 
मर्यादित , पाळधी, तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना/ १०१५/ सन २०१८. 
-मी, अशोक डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित मागासवर्गीय भिमगर्जना 
महिला बंदिस्त शेळी- मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
वाकोद , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) 
कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेएमएनआर/ एजीआर /( ओ)/ 
( डी)/ ८७७ / सन २०१८, दिनांक २६ जून २०१८ असा आहे. 


जळगाव , २६ जून २०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी)/ ८ ९ २/ सन २०१८, दिनांक ३० जून २०१८ असा आहे. 


जळगाव , ३० जून २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ अधिसूचना/ ९ ०६३/ सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित जय बजरंग दूध उत्पादक 
सहकारी सोसायटी लिमिटेड , डामरूण, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १ ९ ६० 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


चे ( सन 


आदेश 


, 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/ ( ओ)/ ( डी )/ 
८७९/ सन २०१८, दिनांक २६ जून २०१८ असा आहे . 


जळगाव , २६ जून २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना / ९०५ ९/ सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित जय गजानन महाराज 
महिला बंदिस्त शेळी -मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
टिटवी तांडा, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


आदेश 


क्रमांक जिदुवि / जळगाव/ सहकार / अधिसूचना/ ९०६६/ सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९ ४० 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ८८२/ सन २०१८ , दिनांक २६ जून २०१८ असा आहे . 


जळगाव , २६ जून २०१८ . 


जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित शबरीमाता महिला बंदिस्त 
शेळी -मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, फत्तेपूर , तालुका 
जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे. 


आदेश 


. 


, 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर /( ओ) / 
( डी )/ ८८०/ सन २०१८ , दिनांक २६ जून २०१८ असा आहे . 


जळगाव , २६ जून २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव/ सहकार / अधिसूचना/९ ०७२/ सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित जोशी महिला बंदिस्त 
शेळी -मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , चिंचखेडा त . 
वा . , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना/ ९ ०६८ / सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित कामगार महिला बंदिस्त 
शेळी- मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , किन्ही , तालुका 
जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी)/८८५/ सन २०१८, दिनांक २६ जून २०१८ असा आहे. 


चे 


जळगाव , २६ जून २०१८ . 


. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर / एजीआर/ ( ओ )/ 
( डी )/ ८८१/ सन २०१८ , दिनांक २६ जून २०१८ असा आहे. 


. 


जळगाव , २६ जून २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ अधिसूचना/ ९ ०७४ / सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित भिल्ल तडवी महिला 
बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , वाकडी, 
तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना/ ९०७० / सन २०१८. 
-मी, अशोक डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित मागासवर्गीय महिला 
बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , वाकडी , 
तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) 
अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर / एजीआर /( ओ)/ 
( डी) /८८३/ सन २०१८, दिनांक २६ जून २०१८ असा आहे. 


जळगाव , २६ जून २०१८ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९ ४० 


१ ९ 


आदेश 


नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ) / 
( डी )/ ८८६/ सन २०१८ , दिनांक २६ जून २०१८ असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना/ ९०७६/ सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित माधुरी महिला बंदिस्त 
शेळी -मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , वाकडी, 

तालुका 
जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे. 


जळगाव , २६ जून २०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ) / 
( डी )/ ८८४/ सन २०१८ , दिनांक २६ जून २०१८ असा आहे. 


जळगाव , २६ जून २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / दूध उत्पा.सं.नोंद/ अधिसूचना / 
११४५/ सन २०१८. - मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित दुर्गाई दूध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , अंतुर्ली बु., तालुका भडगाव , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १ ९ ६० चे 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था 
आहे. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीएन / एजीआर/( ओ)/( डी)/ 
८ ९ ४/ सन २०१८, दिनांक ५ जुलै २०१८ असा आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ अधिसूचना/ ९ ०७८/ सन २०१८. 
-मी, अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध) , 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित एकता सार्वजनिक महिला 
बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , फत्तेपूर , 
तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे . 


जळगाव , ५ जुलै २०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/ ( ओ )/ 
( डी)/ ७९८ / सन २०१८ , दिनांक २६ जून २०१८ असा आहे . 


जळगाव , २६ जून २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / दूध उत्पा.सं.नोंद/ अधिसूचना / 
११४७/ सन २०१८. - मी , अशोक डी . बागल, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित जय भद्रा 
दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , नगरदेवळासिम , तालुका 
पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, 
१ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे . 


आदेश 


, 


- 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना/ ९ ०८०/ सन २०१८. 
-मी, अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध) , 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित एकता एकलव्य महिला 
बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, फत्तेपूर , 
तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १) अन्वये 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीसीआर/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ 
८ ९ ३ / सन २०१८, दिनांक ५ जुलै २०१८ असा आहे. 


जळगाव , ५ जुलै २०१८ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९४० 


आदेश 


सहकारी अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) 
कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ दूध उत्पा.सं.नोंद/ अधिसूचना / 
११४९ / सन २०१८. - मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित स्वामी समर्थ 
महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , पांढरद , तालुका 
भडगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/( डी )/ 
८ ९९/ सन २०१८, दिनांक ५ जुलै २०१८ असा आहे. 


जळगाव , ५ जुलै २०१८. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीएन / एजीआर/( ओ)/( डी)/ 
८ ९ ५ / सन २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ असा आहे. 


जळगाव , ५ जुलै २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / अधिसूचना/ ११५६/ सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित वादळ मल्हाराचे महिला 
बंदिस्त शेळी- मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , शिंदी , 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/( ओ)/ ( डी )/ 
८ ९ ८/ सन २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ असा आहे . 


आदेश 


- 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/सहकार/ अधिसूचना/ ११५२/ सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित साई मल्हार बंदिस्त शेळी 
मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, बिलाखेड , तालुका 
चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे. 


जळगाव , ५ जुलै २०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/एजीआर/ ( ओ )/( डी)/ 
९ ००/ सन २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ असा आहे. 


जळगाव , ५ जुलै २०१८. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना/ ११५८ / सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित बगळादेवी महिला बंदिस्त 
शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , सायगाव , तालुका 
चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, 
१ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे . 


आदेश 


. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ अधिसूचना/ ११५४/ सन २०१८. 
-मी, अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित पाटणाई माता महिला 
बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
बिलाखेड , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर/( ओ)/( डी )/ 
८ ९ ६ / सन २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ असा आहे . 


जळगाव , ५ जुलै २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९४० 


२१ 


आदेश 


नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/( ओ) /( डी )/ 
९ ०१/ सन २०१८ , दिनांक ६ जुलै २०१८ असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ अधिसूचना/ ११६० / सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित मा . शारदा महिला बंदिस्त 
शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, सायगाव , तालुका 
चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) 
अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे . 


जळगाव , ६ जुलै २०१८ . 


, 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/( ओ)/( डी )/ 
८ ९ ७ / सन २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ असा आहे . 


जळगाव , ५ जुलै २०१८. 


क्रमांक जिदुवि / जळगाव/ सहकार / अधिसूचना/ ११७५/ सन २०१८. 
-मी, अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित श्रीपाद माऊली महिला 
बंदिस्त शेळी -मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , पोहरे , 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) 
कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/( डी)/ 
९ ०२/ सन २०१८ , दिनांक ६ जुलै २०१८ असा आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/सहकार / अधिसूचना/११७१/ सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित पाटीलनाथ महाराज महिला 
बंदिस्त शेळी -मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , घोडेगाव , 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


जळगाव , ६ जुलै २०१८ . 


, 


आदेश 


, 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ 
९ ०३/ सन २०१८ , दिनांक ६ जुलै २०१८ असा आहे. 


जळगाव , ६ जुलै २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ अधिसूचना/ ११७७/ सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित धनदाई महिला बंदिस्त 
शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, कळमडू, तालुका 
चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे. 


, 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / अधिसूचना/ ११७३ / सन २०१८. 
-मी, अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित दिव्य दिशा महिला बंदिस्त 
शेळी -मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, पोहरे , तालुका 
चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन/ एजीआर/( ओ )/( डी)/ 
९ ०४ / सन २०१८ , दिनांक ६ जुलै २०१८ असा आहे. 


जळगाव , ६ जुलै २०१८ . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९ ४० 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ इडीएल/ एजीआर /( ओ) / 
( डी )/ ९०७/ सन २०१८, दिनांक ९ जुलै २०१८ असा आहे. 


जळगाव , ९ जुलै २०१८ . 


. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ अधिसूचना / ११७९ / सन २०१८. 
-मी, अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित रेणुकामाता धनगर महिला 
बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, देवळी , 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


- 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / दूध उत्पा.सं.नोंद./१२०१/ सन 
२०१८.- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित मुक्ताई दूध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शेवगे खुर्द, तालुका बोदवड, 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे. 


चे 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/ ( ओ)/ ( डी) / 
९ ०५/ सन २०१८ , दिनांक ६ जुलै २०१८ असा आहे. 


जळगाव , ६ जुलै २०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/बीडीव्हीडी/ एजीआर/( ओ) / 
( डी)/ ९ ०८ / सन २०१८ , दिनांक १० जुलै २०१८ असा आहे. 
जळगाव , १० जुलै २०१८ . 


. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ अधिसूचना/ ११८१/ सन 
२०१८. - मी , अशोक डी . बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित बंजारा केसुला 
महिला बंदिस्त शेळी -मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, 
उमरे , तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) 
कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ एमकेटीएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी)/ ९०६/ सन २०१८, दिनांक ६ जुलै २०१८ असा आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ दूध उत्पा.सं.नोंद ./१२४४/ सन 
२०१८.- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित कल्याणी दूध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , फापोरे बु., तालुका अमळनेर, 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १ ९ ६० चे 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे. 


जळगाव , ६ जुलै २०१८ . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ एएमएनआर/ एजीआर /( ओ)/ 
( डी )/ ९ १५/ सन २०१८ , दिनांक १६ जुलै २०१८ असा आहे . 
जळगाव , १६ जुलै २०१८ . 


, 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना/ ११९९/ सन २०१८. 
- मी, अशोक डी. बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित खंडेराव महाराज महिला 
बंदिस्त शेळी -मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, 
कासोदा, तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना / १२०८ / सन २०१८. 
- मी , अशोक डी. बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित अर्पिता महिला बंदिस्त 
शेळी- मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, करंजी, 

तालुका 
बोदवड , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५ , शके १९४० 


२३ 


१० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 

उपवर्गीकरण 
अन्य कृषी संस्था आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/बीडीव्हीडी/ एजीआर/( ओ) / 
( डी)/९ ० ९/ सन २०१८ , दिनांक ११ जुलै २०१८ असा आहे . 
जळगाव , ११ जुलै २०१८. 


अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १० (१) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण कृषी संस्था असून 

उपवर्गीकरण 
अन्य कृषी संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर /( ओ) / 
( डी )/ ९ १३ / सन २०१८ , दिनांक ११ जुलै २०१८ असा आहे . 


जळगाव , ११ जुलै २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


, 


. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना / १२१२/ सन २०१८. 
- मी , अशोक डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित कै . सुंदराबाई न. 
महिला बंदिस्त शेळी -मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
बोढरे, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/ 
( डी)/ ९ ११/ सन २०१८ , दिनांक ११ जुलै २०१८ असा आहे. 
जळगाव , ११ जुलै २०१८. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / अधिसूचना/ १२१८/ सन २०१८. 
- मी , अशोक डी. बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित कै . मिराबाई जाधव 
बंजारा महिला बंदिस्त शेळी - मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था 
मर्यादित, बोढरे , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १९ ६० चे (सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर /( ओ)/ 
( डी)/ ९ १०/ सन २०१८ , दिनांक ११ जुलै २०१८ असा आहे . 


आदेश 


जळगाव , ११ जुलै २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना / १२१४/ सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित आदर्श महिला बंदिस्त 
शेळी -मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, लोंजे, तालुका 
चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० 
( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य 
कृषी संस्था आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना/ १२२७/ सन २०१८. 
- मी , अशोक डी . बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित पारधी एकलव्य महिला 
बंदिस्त शेळी- मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , शेलवड , 
तालुका बोदवड , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण 
अन्य कृषी संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीव्हीडी / एजीआर/( ओ )/ 
( डी )/ ९ १४ / सन २०१८ , दिनांक ११ जुलै २०१८ असा आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर /( ओ)/ 
( डी )/९ १२/ सन २०१८ , दिनांक ११ जुलै २०१८ असा आहे . 
जळगाव , ११ जुलै २०१८ . 


आदेश 


अशोक डी . बागल , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ अधिसूचना/ १२१६/ सन २०१८. 
- मी , अशोक डी. बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित जयदुर्गा माता महिला 
बंदिस्त शेळी- मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , लोंजे , 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 


जळगाव, ११ जुलै २०१८ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११ - १७, २०१८ / आश्विन १९ - २५, शके १९ ४० 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ धुळे/ सहकार / ५१५/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , खालील 
संस्था ह्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात 
आल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ (१) अन्वये या संस्थांचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात येत आहे. 


. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


संस्थेचे नाव 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 


नोंदणी दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


डीएलई/ एनबीआर / एजीआर/( ओ)/ ७६१/ 


५ एप्रिल २०१८ 


सन २०१८-१९ . 


२ 


डीएलई/ डीएलई/ एजीआर/ ( ओ) / ७६२ / 


१६ एप्रिल २०१८ 


सन २०१८-१९ . 


३ 


डीएलई / डीएलई / एजीआर/( ओ)/ ७६३ / 


१६ एप्रिल २०१८ 


सन २०१८-१९ . 


४ 


डीएलई / डीएलई / एजीआर/ ( ओ ) / ७६४/ 


१६ एप्रिल २०१८ 


सन २०१८-१९ . 


५ 


डीएलई/ डीएलई/ एजीआर / ( ओ)/ ७६५ / 


१६ एप्रिल २०१८ 


सन २०१८-१९ . 


६ 


डीएलई / डीएलई / एजीआर/ ( ओ ) / ७६६/ 


१७ एप्रिल २०१८ 


जयकृष्णा प्राथमिक भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय 
सहकारी संस्था मर्यादित , देवपूर ( नटावद ), 
तालुका -जिल्हा नंदुरबार 
महालक्ष्मी महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , अजंग, तालुका-जिल्हा धुळे. 
जवाहर महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , विश्वनाथ , तालुका -जिल्हा धुळे . 
बिजासनीमाता दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , कुळथे, तालुका-जिल्हा धुळे. 
कालिकामाता महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , गोताणे , तालुका-जिल्हा धुळे. 
नंदाभवानी महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , कुंडाणे ( वार) , तालुका -जिल्हा धुळे . 
संत गुलाबदादा महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , उडाणे, तालुका- जिल्हा धुळे. 
बिजासनीमाता महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , भिरडाणे , तालुका-जिल्हा धुळे . 
देवदूत प्राथमिक भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी 
संस्था मर्यादित , पिंपळनेर , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे . 
आवलमाता प्राथमिक भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय 
सहकारी संस्था मर्यादित , अंतुर्ली, तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे. 
कै . नलिनीताई बच्छाव महिला बंदिस्त शेळी -मेंढीपालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , चिमठाणे , तालुका 

शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे . 


सन २०१८-१९ . 


७ 


डीएलई/ डीएलई/ एजीआर/( ओ)/ ७६७/ 


१७ एप्रिल २०१८ 


सन २०१८-१९ . 


८ 


डीएलई/ डीएलई/ एजीआर/( ओ )/ ७६८ / 


१७ एप्रिल २०१८ 


सन २०१८-१९ . 


डीएलई/ एसकेआर/ एजीआर/( ओ)/ ७६ ९/ 


१४ मे २०१८ 


सन २०१८-१९ . 


१० 


डीएलई/ एसपीआर / एजीआर/( ओ)/ ७७० / 


२१ मे २०१८ 


सन २०१८-१९ . 


. 


११ 


डीएलई/ एसकेडी / एजीआर/( ओ)/ ७७१/ 


२३ मे २०१८ 


सन २०१८-१९ . 


किरण मनोहर चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे . 


धुळे , ७ जून २०१८ . 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL . 


